भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने 
/ बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
BNA आदेश क्र. एएफओ- २०२२/प्र.क्र.०४/फ-७, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १०.०३.२०२२ 


वाचा :- शासन आदेश, समक्रमांक, दिनांक २८.०२.२०२२ 


शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने / बदलीने, 
प्रशासकीय कारणास्तव पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | पदस्थापनेचे शेरा 
क्र. पद 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
i श्री. जीत सिंग विर्क (१९८७), | प्रधान मुख्य | प्रशासकिय कारणास्तव, रिक्‍त पदी 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | वनसंरक्षक पदस्थापना. 
(उत्पादन व व्यवस्थापन), | (सामाजिक 
नागपूर वनीकरण), पुणे 
२ श्री. विकास गुप्ता (१९८८), | प्रधान मुख्य | भावसे (सवंग) नियम, १९६६ च्या नियम क्र. ४ 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | वनसंरक्षक (२) मधील तरतूदीनुसार अपर प्रधान मुख्य 
(प्रशासन-दुय्यम  संवगी, | (कार्मिक), वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर हे पद 
नागपूर नागपूर आस्थगित ठेवून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(कार्मिक), नागपूर हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात 
संवर्गास जोडून रिक्‍त पदी पदस्थापना 
वनसंरक्षक 
3 श्री. एन. एस. लडकत | वनसंरक्षक तथा | प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. एस. बी. चव्हाण 
(२००६), वनसंरक्षक (कार्य क्षेत्र संचालक, यांच्या नियत वयोमानाने सेवानिवृत्तीमुळे 
आयोजना), पुणे सह्याद्री ara = दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजी रिक्‍त होणाऱ्या 
प्रकल्प, पदावर पदस्थापना 
कोल्हापूर 
४ श्री. व्ही. जे. भिसे (२००८), | वनसंरक्षक श्री. भिसे यांच्या विनंतीनुसार श्री. एन. एस. 
वनसंरक्षक (कार्य लडकत यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
आयोजना), पुणे | दिनांक २८.०२.२०२२ च्या आदेझ्ामध्ये नमूद 


वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), नागपूर या 
पदस्थापनेत अंशत बदल करुन पदस्थापना 


शासन आदेठशा क्रमांकः एएफओ- २०२२/प्र.क्र.०४/फ-७ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | पदस्थापनेचे शेरा 
क्र पद 
उप वनसंरक्षक 
५ श्री. के. डब्ल्यु. धामगे उप वनसंरक्षक | श्री. धामगे यांच्या विनंतीनुसार रिक्‍त पदी 
(२००९), उप वनसंरक्षक | (वन संवर्धन), | पदस्थापना 
(कार्य आयोजना), यवतमाळ | नागपूर 
६ । श्री. भानुदास पिंगळे (२०१२), | उप सचिव | प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. Wee नरवणे 
उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), | (वने), महसूल व | यांच्या केंद्र शासनाकडील प्रतिनियुक्‍तीमुळे 
ठाणे वन विभाग, | Raa होणाऱ्या पदी सह सचिव (वने) हे पद 
मंत्रालय, मुंबई | पूर्ववत करुन उप सचिव (वने) या पदावर 
पदस्थापना 
७ । श्रीमती सरोज गवस, उप | उप वनसंरक्षक | प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. पिंगळे यांच्या 
वनसंरक्षक (कार्य | (वन्यजीव), ठाणे | बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी पदस्थापना 
आयोजना), ठाणे 
८ श्री. fea दत्त शार्मा | उप वनसंरक्षक | प्रशासकिय कारणास्तव रिक्‍त पदी, दिनांक 
(२०१८), सहायक | (प्रादेशिक), २८.०२.२०२२ च्या आदेशामध्ये नमूद 
वनसंरक्षक (तेंदु), सेंट्रल | गडचिरोली विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), चंद्रपूर या 
चांदा, चंद्रपूर पदस्थापनेत अंशत बदल करुन पदस्थापना 
९ श्री. प्रविण ए. (२०१८), उप | विभागीय प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. ठांभरकर यांच्या 
विभागीय वन अधिकारी, | व्यवस्थापक, । नियत वयोमानाने सेवानिवृत्तीमुळे दिनांक 
सिरोंचा वन विभाग महाराष्ट्र वन | ३१.०३.२०२२ रोजी रिक्‍त होणाऱ्या पदी, 
विकास दिनांक २८.०२.२०२२ च्या आदेशामध्ये नमूद 
महामंडळ, विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र वन विकास 
नागपूर महामंडळ, नाशिक या पदस्थापनेत अंशत 
बदल करुन पदस्थापना 
| ० | श्रीमती श्वेता बोधु (२०१८), | उप वनसंरक्षक | प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. अरविद मुंढे 
सहायक वनसंरक्षक | (प्रादेशिक), यांच्या प्रतिनियुक्तीने Rea होणाऱ्या पदी, 
(सामाजिक वनीकरण)?, | मध्य चांदा, | दिनांक २८.०२.२०२२ च्या आदेशामध्ये नमूद 
नाशिक चंद्रपूर विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ, यवतमाळ या पदस्थापनेत अंशत 
बदल करुन पदस्थापना 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग, नागपूर तसेच व्यवस्थापकिय 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार 


पुढील आदेश होईपर्यंत श्री. विकास गुप्ता, भावसे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर यांनी 
सांभाळावा. 


De 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), नागपूर हे पद अपर प्रधान मुख्य 


वनसंरक्षक या श्रेणीत पूर्ववत करण्यात येत असून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील sear 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एएफओ- २०२२/प्र.क्र.०४/फ-(७७ 


होईपर्यंत श्री. पी. कल्याणकुमार, भावसे, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती धोरण व तंत्रज्ञान), 
नागपूर यांनी सांभाळावा 


४. श्री. व्ही. जे. भिसे यांनी वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), पुणे हे पद रिक्‍त होईपर्यंत प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) यांच्या कार्यालयामध्ये रुजू व्हावे. 

५. श्री. गर्जेद्र नरवणे व श्री. अरविंद मुंढे यांच्या कार्यमुक्‍्तीचे आदेडा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. तसेच श्री. नरवणे व श्री. मुंढे यांना प्रतिनियुक्तीवर जाण्याकरिता कार्यमुक्‍त 
केल्यानंतर अनुक्रमे श्री. भानुदास पिंगळे यांनी उप सचिव (वने) व श्रीमती श्वेता बोधु यांनी उप 
वनसंरक्षक (प्रादेशिक), मध्य चांदा या पदाचा कार्यभार स्विकारावा. 


६. उर्वरीत सर्व पदोन्नत / बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा कार्यभार मुख्यालयातील 
समकक्ष अधिकाऱ्यास अथवा त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यास हस्तांतरित करुन नवीन पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३१०१२१६३२८३१९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJEEV 

ANANT RANE 
(संजीव राणे) 
अवर सचिव 


प्रत:- 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्विय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 

५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 

८. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 
वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 

९. संबधित अधिकारी / संबधित कार्यालये 

१०. निवड नस्ती. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


